सन २०१९-२० या वर्षातील प्रत्यर्षित होणारी तरतूद 
(दत्तमत) (कार्यक्रमांतर्गत) 

मागणी क्रमांक व्ही-३, 

“४८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च ” 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअं/प्रत्यर्पि-२२१९/(प्र.क्र.१४२/१९)/१७स 
दालन क्रमांक-६,तळ मजला,(विस्तार) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 

मंत्रालय,मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक :-१३ मार्च, २०२० 
शासन निर्णय :- 

सन २०१९-२० सहकार,पणन व वदस्ोद्योग विभागाच्या नियंत्रणाखालील मागणी क्रमांक व्ही-३ 
“४८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडवली खर्च “या लेखाशीर्षाखाली एकूण अनुदानापैकी 
कार्यक्रमातर्गत रु.११,४६,६६,०००/- (अक्षरी रुपये अकरा कोटी सेहचाळीस लाख सहासष्ठ हजार मात्र) 
(दत्तमत) एवढी तरतूद सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे Veal करण्यास शासन 
मंजुरी देत आहे. 
२. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विंनती करण्यात येते की, परिच्छेद-१ 
मध्ये प्रत्यार्पित केलेली रक्‍कम विशोष शीर्ष “ राखीव दत्तमत ” या शिर्षाखाली ठेवावी. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२००६१२१२०७०५५७०२ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SEEMA BABAN JADHAV 


SEEMA BABAN Parsee 3 COMMENT CAT ARASHTEA 
JADHAV ous ण्य णह AND TEXTILE DEPT 
(सी.ब.जाधव) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. उपसचिव (अर्थसंकल्प), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. महाळेखापाल(लेखा परिक्षा/लेखा वअनुज्ञेयता/स्थानिक निकाय लेखापरीक्षा व लेखा)-१,महाराष्ट्र, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. मा.प्रधान सचिव (सहकार) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्राळय, मुंबई-३२, 

८. मा.प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२, 

९. सहकार आयुक्‍त व निबंधक,सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१०. सह सचिव/उप सचिव/कार्यासन अधिकारी (कार्यासन -९स/टेक्स२/) सहकार,पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 

मंत्रालय, मुंबई ३२. 

११. वित्त विभाग (व्यय २/ अर्थसंकल्प २/१३), मंत्रालय, मुंबई ३२. 

१२. निवडनस्ती का.क्र.(१७स) 


[७] 


ब्रिवरणपत्र -2 
शासन निर्णय क्रमांक आसुअ/प्रत्यापि-२२९९/(प्र..१४ २/१९)/१७स दि.१३.३.२०२० चे सहपत्र 
सन २०१९-२० या वर्षाच्या अंतिम बचतीच्या प्रत्यापित (समर्पित) रकमा दर्शविणारे विवरणपत्र 
मागणी क्रमांक- व्ही-३, ४८५१-ग्रामोद्योग व लघुउद्योग यावरील भांडबली खर्च (बचत)(-) रक्‍कम असणा-या (कार्यक्रमांतर्गत )योजना 


(रुपये हजारात) 
योजनेचे नाय मुख्य लेखाशिर्ष / उपलेखाशिष सन २०१९-२० नचतीनंतर असणारे —— वॉर्गिकिबिहि पशीलबार कारप 
अंदाज किंबा पूरक विनियोजन 
1 १” 00 | kerio ie teens Weta Se तत ््क््न् 
भद्योगिक सहकारी संस्थांना भाग भांडवली अंशदान । ४८५१ग्रामोद्योग ब लघुठद्योग याबरील भा. सदर योजनेनुसार Saher भाग भांडबल देय असलेल्या 
खर्च, २२ औद्योगिक सहकारी संस्थापैकी एकाही संस्थेचा 
१९०,सार्बजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील मुळ तरतूद शासकौय भाग भांडवल मिळणेबाबतचा परिपुर्ण प्रस्ताव 
गुंतवणुका, (००)(०१) (४८५१ ००२३) प्रापत न झाल्याने तरतूद समर्पित. 
४८५१-ग्रामोद्योग व लघुद्योग यावरील भां महामंडळास देय असलेले संपूर्ण भागभांडबल 
महाराष्ट्र राज्य हातमाग महामंडळाला भाग भांडबली । खर्च, वितरीत करण्यात आले असल्याने तरतूद अवचित. 
अंशदान १९०,सार्बजनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील मुळ तरतूद 
गुंतवणुका, (००)(०२) (४८५१ ००७९) 
४८५१ ग्रामोद्योग ब लघुउद्योग यावरील भा कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भाबामुळे प्रस्तान वि 
महाराष्ट्र राज्य सहकारो यंत्रमाग महामंडळाला भाग aged, कालाबधोत प्राप्त न झाल्याने /मान्यता प्राप्त होऊ न 
भांडवलो अंशदान १९०,सार्ब॑जनिक क्षेत्रातील ब इतर उपक्रमातील cael शकल्यामुळे तरतूद सर्मापंत. 
i , (००)(०३) (४८५१ ००९७ 
यंत्रमाग सहकारी संस्थांना भाग भांडबली अंशदान bi वक बन डार क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 'कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे प्रस्ताब विहित 
सह. प मुळ तरतूद -७१७०० कालावधीत प्राप्त न झाल्याने /मान्यता प्राप्त होऊ न 
(एनसीडीसी) गुंतवणुका, |: 
शकल्यामुळे तरतूद सपपित. 
(००)(०४) (४८५१०५४२) 
एकूण- (१९०) १५०९६६ -११४६६६ 
एकूण ४८५१, ग्रामोद्योग व BATE ) १५०९६६ _ |___-१९४६६६ | 


